राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ-२७ अंतर्गत जलसंपदा 
विभागाच्या ३ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 
मंजूर करण्यात आलेले रु.७०४.०३२६ 
कोटी कर्ज स्विकृतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :-नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५४/अर्थबळ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, पुणे यांचे मंजूरी पत्र 
क्र.एनबी/एमआरओ/एसपीडी/८८३७/१॥)४-१२१(७9/आरआयडीएफ-)७१/॥ 
(महाराष्ट्र/१९६-पीएससी//२०२१-२२, दि. २१/१२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन पत्रासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद असलेले जलसंपदा विभागाचे 3 
जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) महाराष्ट्र 
शासनास ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा XXVII (आरआयडीएफ-)०/॥) अंतर्गत वरील वाचा 
येथे नमूद केलेल्या मंजूरी पत्रान्वये एकूण रु. ७०४.०३२६ कोटी (रुपये सात]शे चार कोटी तीन लाख 
सव्वीस हजार फक्त) कर्ज देवू केले आहे. सदर कर्ज योजनेचे स्वरुप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


(१ सदर कर्ज यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद ३ जलसिंचन प्रकल्प दिनांक 
३१/०३/२०२५ पर्यन्त पूर्ण करण्याकरिता उपलब्ध आहे. 


(२) नाबार्डकडून पुढील निदेश दिले जाईपर्यन्त कर्जावरील व्याज २.७५ टक्के दराने कॅलेंडर 
वर्षातील दर तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 


(३) ज्या प्रकल्पांकरिता हे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पांवर दिनांक ०१/०४/२०२१ पासून 
प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या आधारे देय असणारी कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. 
प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी (ICRA हप्त्याखेरीज) कर्जाऊ रक्‍कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत 
असेल आणि प्रत्येक मागणी ही रु.१० लक्ष पेक्षा कमी असणार नाही. 


(४) प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाची रक्‍कम ही कर्ज परतफेडीकरिता स्वतंत्र कर्ज आहे असे 
समजले जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणा-या कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत पाच समान 
वार्षिक हप्त्यात करावयाची आहे. या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षाचा 
सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिओड) समाविष्ट आहे. 


(५) नाबार्डच्या मंजूरी आदेशानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता शासनाचा सहभाग अधिक 
नाबार्डकडून उपलब्ध होणारे कर्ज अशी एकूण आर्थिक तरतूद प्रथम शासनाकडून केली जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५४/अर्थबळ 


त्यासाठी आव्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद विहित वेळेत व विहीत मार्गाने करावयाची दक्षता 
जलसंपदा विभागाने घ्यावी. प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर, नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्‍कम 
प्रतिपूर्ती स्वरुपात घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय :- 


(अ) शासनाने या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


(१) नाबार्डने आरआयडीएफ-२७ अंतर्गत जलसंपदा विभागाचे ३ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता मंजूर 
केलेल्या योजनेसाठी रु.७०४.०३२६ कोटी (रुपये Beal चार कोटी तीन लाख सव्वीस हजार 
फक्‍त) रकमेचे कर्ज शासनाने स्विकारार्ह ठरविले आहे. 


(२ नाबार्डने त्यांच्या दिनांक २१/१२/२०२१ च्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व शर्ती शासनाने 
मान्य केलेल्या आहेत, तसेच नाबार्डने केलेल्या सूचनांची नोंद शासनाने घेतली आहे. या कर्ज 
योजनेकरिता वित्त विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम पाहील. 


(३) शासन नाबार्डला प्रस्तुत कर्जावर सध्या २.७५ टक्के प्रतिशत प्रतिवर्ष या दराने व्याज अदा 
करेल. व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन 
नाबार्डला व्याज अदा करेल. व्याज दर तिमाही कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर 
देण्यात येईल. कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीनंतरच्या महिन्यातील पहिल्या तारखेस व्याज देय 
राहील. जर व्याज थकीत राहिले तर थकीत दिनांकापासून त्यावर त्यावेळी अंमलात असलेल्या 
व्याजाच्या दराने व्याज देण्यात येईल. 


(3) ज्या प्रकल्पांकरिता कर्ज मंजूर झाळे आहे, अशा प्रकल्पांवर सन २०२१- २२ मध्ये 
दि.०१/०४/२०२१ पासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाचे प्रतिपूर्ती स्वरुपातील मागणी अर्ज/ 
दावे नाबार्डकडे सादर करण्यात येतील. 


(५) कर्ज काढण्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीची दोन वर्ष सवळतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिएड) 
म्हणून समजण्यास नाबार्डने सवलत दिली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड 
न करण्याची मुभा नाबार्डने शासनास दिली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध 
करुन घेण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्‍कम हे 
एक स्वतंत्र कर्ज राहील व कर्जाची परतफेड दोन वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच 
वर्षामध्ये समान हप्त्यात करण्यात येईल. 


(६) नाबार्डकडून प्राप्त होणाऱ्या उपरोक्‍त कर्जाच्या समन्वयासाठी प्रशासकीय विभागस्तरावरील 
समन्वय अधिकारी म्हणून उपसचिव/सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची व क्षेत्रीय 
स्तरावरील समन्वय अधिकारी म्हणून मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, सिंचनसेवा भवन, 
सिव्हील लाईन्स, नागपूर यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. प्रशासकीय विभाग स्तरावरील व 
क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंबंधी सर्व जबाबदारी संबंधित समन्वय अधिकारी 
यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५४/अर्थबळ 


(७ या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद 3 जलसिंचन प्रकल्पांची कामे 
दि.३१ मार्च, २०२५ पूर्वी पूर्ण करुन, त्याबाबत काम Wierd प्रमाणपत्र जलसंपदा विभागाने 
नाबार्डला 30 एप्रिळ, २०२५ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 


(ब) नाबार्डकडून मिळणा-या उपरोक्त कर्जाबाबत अनुसरावयाची अर्थसंकल्पीय लेखांकन पध्दती 
शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९७/प्र.क्र.3४/अर्थबळ, दिनांक २७/०३/१९९८ च्या जोडपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(क) (9) नाबार्डकडून आरआयडीएफ- XXvil खाली जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पाकरिता 
मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत "नोडल ऑफीसर" म्हणून सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९५/ प्र.क्र.८४/अर्थबळ, 
दिनांक १२/०२/१९९६ मध्ये पृ.क्र.४ वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडळ ऑफीसरच्या 
जबाबदाऱ्या व कर्तव्य राहतील. 


(२) प्रस्तुत प्रकरणी परिचालन अग्रीम घेण्याकरिता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय 
अधिकारी तथा सह संचालक, ले. व को. पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. 


(३) कर्जाची परतफेड करणे व कर्जावरील व्याज प्रदान करणे याकरिता लागणाऱ्या रकमा संबंधित 
लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून काढण्याचे अधिकार सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना 
प्रदान करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी आदेशावर सही करण्याचे अधिकार"नोडल 
ऑफीसर" तथा सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना अथवा ते ज्या अधिकाऱ्यास प्रदान 
करतील त्या अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येत आहेत. Also ऑफीसरकरिता विहीत केलेली 
कार्ये योग्यप्रकारे केळी जात आहेत,यावर संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई हे देखरेख ठेवतील. 


(ड) सदर झासन निर्णय जलसंपदा विभागाच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०१२०१४५२०४२७०५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने Digitally signed by DIPAK DASHRATH SURYAWANSHI 
DIPAK DASHRATH DN: CN = DIPAK DASHRATH SURYAWANSHI, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SURYAWANSHI Sane 
(दिपक द. सुर्यवंशी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 


8) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५४/अर्थबळ 


६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७ सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, 
विधानमंडळ, मुंबई. 
८) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
९) मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
qo) Ud मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RET क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नेशनल कॉग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, IHS इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई-०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-२८. 
२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२४)अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग व प्रधान सचिव/ उपसचिव/सहसचिव, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई-४०० ०२१, 
२६) सह संचाळक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-०३२, 
) 
) 


२७ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे. 
२८) डेप्युटी जनरल मॅनेजर, राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड),५४ वेलस्ली रोड, 
पोस्ट बॅग नं.५, शिवाजी नगर, पुणे-११, 

२९) क्षेत्रीय समन्वय अधिकारी, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी प्रकल्प तथा मुख्य अभियंता, 
जलसंपदा विभाग, सिंचनसेवा भवन, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

30) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ नाशिक. 

39) कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

३२) कार्यासन व्यय-१२, अर्थसंकल्प-१२, अर्थसंकल्प-१६, प्रशासन-४, WT व हमी नियंत्रण 
कक्ष,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३३) निवड नस्ती, कार्यासन अर्थबळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


eS 


SCHEDULE! 
RIDF - XXVII - FINANCIAL & PHASING DETAILS 
STATE - MAHARASHTRA (Rs. Lakh) 


Village Ineligible} Balance RIDF XXVH Loan*** . 
Cost** Eligible 
Cost : 


SS 
Se eee) oe (eee Se ee eee ae 


(Nilwande I) 
नला नो s डमी ळा ळय S009 
Fenmitooooooooonrt [CPi या: ie _[asmednner sno] eu00e 


शिया | ५८०० [2027500 
‘Warana Major Irrigation Project - 
P2021600000000001769 |Construction of Km 38 to Km 70 LBC {Chandoli {Shirala Sangli & Kolhapur कश | 98839 | 117498.00] —69566.00) 16492.00 12576.00] 12§76.00} 6288.00 
and Km 30 to Km 60 RBC . 
| | 


Name of Project 


A 


ae cer ae) 
a क च वता झा क 


“The Total Financial Outlay shown against Upper Peavara (Nilwandc II) project is only part of the project for which the GoM has approached NABARD under RIDF Tranche XXVIL, i.e. Km 4 to Km $8 LBC works. 
** Ineligible cost includes ETP cost of Rs.18315.75 lakh plus Ineligible balance LA cost of Rs.66.23 lakh in case of Bendara Irrigation Project, to be borne by State Government. 
*** If the State Government is able to execute the project ahead of phasing, then the loan will be relassed accordingly 


P2021600000000001770 |Bendara Medium Irrigation Project Bhendara ७०७ | Chandrapur 10247.16 18688.26 3737-65 
ay 


